सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात नानाजी 
देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.२५० 
कोटी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२१/प्र.क्र.9५/८-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ मे, २०२१ 
संदर्भ:- 
१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र. ८२/राकृवियो कक्ष, दि. १७.०१.२०१८ 
२. नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/अंदाजपत्रक २०-२१/ 
प्र.क्र.१२७/२०२०/३४२ , दिनांक ०५.०४.२०२१. 

प्रस्तावना:- 

हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच 
विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष 
कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि 
संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सदर गावांमध्ये हवामान बदलास अनुकूल 
शेती पध्दती विकसित करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये टप्याटप्याने प्रकल्प राबविण्यात 
येत असून गावांचे सूक्ष्म नियोजन, आराखडे तयार करुन प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. या 
प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक २ च्या 
पत्रांन्वये प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांचेकडून निधी वितरणाबाबतचा प्रस्ताव 
प्रापत झाला आहे. सबब, प्रकल्पाच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी रु.२५० कोटी एवढा निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय : 

१ सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, 
मुंबई यांना प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता रु.२५० (रु.दोनशे पन्नास कोटी 
wed) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात येत असून सदर 
वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीपैकी बाहय हिळ्याच्या व राज्य हिऱ्याच्या निधीचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे:- 

(रु. कोटीत) 


बाहय हिळछ्याचा निधी राज्य हिळ्श्याचा निधी एकूण वितरीत निधी 


१७५ ७५ २५० 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२१/प्र.क्र.७५/८-ओ 
२. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकरिता राज्य feazara रु. ७५ कोटी (रुपये पंच्याहत्तर कोटी फक्त) निधी वितरीत करण्यात 
येत असून त्याचा बाबनिहाय तपश्ील पुढीलप्रमाणे :- 


बाब वितरीत निधी (रुपये कोटीत) 
०१-वेतन ५.५० 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी ०.०४ 
१०-कंत्राटी सेवा १०.५० 
११- देशांतर्गत प्रवास ०.१० 
१३-कार्यालयीन खर्च १, ०० 
१४- भाडेपट्टी व कर ०.५० 
१७- संगणक खर्च ०.३० 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी ०.४० 
२८- व्यावसायिक सेवा ६.०० 
३०-इतर कंत्राटी सेंवा ०.०२ 
३३-अर्थसहाय्य ५०.६३ 
५०-इतर खर्च शिक शॉ 

एकूण ७५.०० 


3. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता 
बाहय हिइऱ्याचा रु.१७५.००कोटी (रु.एकडो पंच्याहत्तर कोटी फक्त) व राज्य हिळछ्याचा रु.७५.०० कोटी 
(रुपये पंच्याहत्तर कोटी फक्त) निधी वितरीत करण्यात येत असून तो प्रकल्पाच्या पुढील 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


& , 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२१/प्र.क्र.७५/८-ओ 


बाहय हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत होतकऱ्यांची आणि 
शेतमजुरांची योजना, 

(००) (०२) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, 
(बाहय हिस्सा ७०%) (२४०१ ॥ ६४६) 
३३-अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत शोतकऱ्यांची आणि 
शेतमजुरांची योजना, 

(00)(03) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, 
(राज्य हिस्सा ३०%) (२४०१ ॥६५५) 
०१-वेतन 


०६-दूरध्वनी व वीज व पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा 

११- देशांतर्गत प्रवास 
१३-कार्यालयीन खर्च 
१४- भाडेपट्टी व कर 
१७- संगणक खर्च 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी 
२८- व्यावसायिक सेवा 
३०-इतर कंत्राटी सेंवा 
३३- अर्थसहाय्य 
५०-इतर खर्च 


या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु.२५० (रु.दोनडी पन्नास कोटी फक्त) 
निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, 
मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांनी ३३-अर्थसहाय्य या 
उद्दिष्टशीर्षाखाली खर्च झालेल्या रकमांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करावे. 


प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणार्‍या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती 
मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 

प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा प्रगती अहवाळ शासनास वेळोवेळी सादर 
करावा. 

नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक, १५२/२०२१/व्यय-१ 
दिनांक ३.५.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२१/प्र.क्र.७५/८-अओ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०६१७४६५४९८०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant 81109 


. ashi -Agricul 

S h rl ka nt ADF Department, postalCode=400032, st=M: 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b 1 bee Off 
faa62085c34db6bf 


C h a n d fa ka n t A n d g e कळ be पनत वेडी d235c048f20d7ce74ctfd3: 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
९. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१३.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१४.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१५.कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१६.मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१७.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


